मोटार बाहने 
अधिनियम, 


१९८८ 


गृह AUT AA, 
मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट,२००० 


क्रमांक-टिआरए-०४९९/सीआंर-१०९/पोल-८:- . ज्याअर्थी, राज्यातील 
महामार्गावरील वाढते अपघात व. बदलत्या गुन्हेगारीच्या समस्या. सततपणे व प्रकर्षाने 
शासनाच्या समोर येत राहिल्यामुळे आणि त्यासोबत हत्यारे, स्फोटके, मादक द्रव्ये यांची 
.चोरटी वाहतूक तसेचं राज्यातील महत्वाच्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर प्रवाशांचे खून, 
दरोडे, चो-या, लुटमार यांचे प्रमाण बाढत गेल्याचे तसेच दहशतवादी व अतिरेकी कारवाया 
वाढल्याचे विसूनं आल्याने शासनाने महामार्गावर ..सतत गस्त घालून संभाव्य गुन्ह्यांना 


_ प्रंतिबंध करणे व सुरक्षा प्रदान करण्याचे काम महामार्ग पोलीस यांच्यांकडे सोपविण्यात 


आले आहे... 


महामार्ग पोलिसांकडे आवश्यक असणारे मनुष्यबळ व साधनसामुग्री उपलब्ध आहे. 


'परंतु वाहन चालकांवर खटंले भरण्याचे अधिकार त्यांना नाहीत. जर एखादा गुन्हा घडला तर 


यासंबंधीची तक्रार फिर्यादी म्हणून महामार्ग पोलीसांकडून ती शेजारच्या पोलीस ठाण्यावर 
दाखल करण्यात येते. त्यामुळे वेळेचा अपव्यय होऊन वाहन चालकांबर महामार्ग 
पोलीसांचा प्रभाब पडत नाही. याउलट वाहन चालकांबर खटले भरण्याचे अधिकार मोटार 
परिवहन विभागास आहेत. परंतु त्यांच्याकडे साधनसामग्री ब मनुष्यबळ पुरेसे नाही असे 
परिवहन विभागाचे म्हणणे आहे. या महामार्गावरील वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी तसेच 
बाहन चालकांवर योग्य तो प्रभाब राहण्यासाठी ब बाहतूक विषयक नियमाखाली घडणा-या 
गुन्हयाबद्दल कारबाई करण्याच्या दृष्टीने महामार्ग पोलीसांकडून त्यांना असे अधिकार प्रदान 
करण्यासंबंधी शासनाकडे सातत्याने प्रस्ताब सादर करण्यात येत आहे. या सर्व बाबींचा 
बिचार करुन शासन. मोटार बाहन कायदा, १९८८ व त्याखालील करण्यात .आलेल्या 
नियमातील अधिकार मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग ब राष्ट्रीय महामार्ग क्र.ढ वरील महामार्ग 
पोलीसांच्या 'घटक केंद्राबर कार्यरत असणा-या पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षक ब 
पोलीस उपनिरीक्षक यांना अधिकार प्रदान करीत आहे. हे अधिकार नबी मुंबई-पुणे द्रुतगती 
महामार्गावरील कळंबोली ते देहूरोड फाटा व मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग we वर पळसपे : 
फाटा ते देंहूरोड फाटा या मार्गावरील वाहतूकीसंबंधी बापरण्यात येतील. तसेच महामार्ग 
पोलीसांची जी घटक केंद्रे या महामार्गावर कार्यन्वित आहेत त्या घटक केंद्रावरील वरील 
दर्जाचे अधिकारी हे अधिकार बापरतील. 


महामार्ग पोलीस उपनिरीक्षक ब त्यांचे बरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांना 
SRA) प्रदान करण्यात आलेले खटले भरण्याचे अधिकार प्रथमतः 
दिनांकः- ३१.१.२००९ पर्यन्तच्या कालावधीसाठी देण्यात येत आहे. 


11) 


खटले भरण्याचे अधिकार 


tg tee 


रुल ऑफ रोड रेग्युलेशन | कलम १५(२) सह | IR वाहन उभे करुन 
अपेंडिक्स- १६ (केंद्रीय | कलम १७७. - | बाहतुकीस अडथळा.करणे. तडजोड 
Pe मोटार ater नियम)' 7 "| आकारणी रु.१००/- 
eo ऑफ रोड रेग्यलेशन | कलम ६ (अ) | धोकादायक रितीने aT 
अपेडिबंस- १६ (केंद्रीय । (ब) (क) (ड) सह | ओलांडणे. तडजोड आकारणी 
* | मोटार वाहन नियम) रु.१००/- - 


' बेगमर्यादेचे उल्लंघन करणे. 


er Fla id च a aT CEOS आकारणी १.२००/- 
ly मोटार वाहन अधिनियम, | कलम ९८४ धोकादायक रिलीने बाहन चालविणे. 
तडजोड आकारणी रु.५००/- 
मः पदार्थांचे करुन 
ote HE अमलाखाली बाहन चालविणे, | 
: या गुन्हयासाठी तडजोड आकारणी 
| | विहीत नाही. परंतु गुन्हा करणा-या 
“| बाहन चालकास रक्‍त चाचणीसाठी 
प्रथम शासकौय रुग्णालयात व त्यानंतर 
संबंधित पोलीस ठाण्यात नेऊन कार्यबाही 
करणे बंधनकारक आहे. 
Tt वाहनातून प्रवाशांची 
वाहतूक करणा-या बाहन चालकाची 
ब बाहनांची माहिती टिपून ती राज्य 
Alex परिंबहन ब्रिभागास पुढील 
= कार्यवाहीसाठी पाठविणे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


| 01021 


ण मा.पुंलोखंडे $- 
उप संचिब,महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


मोटार 'बाहन अधिनियम, 
१९८८ " ) 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
योलीस आयुक्त, eit ; 
पोलीस अधिक्षक,महामार्ग पोलीस, महाराष्ट्र राज्यमुंबई. 
पोलीस अधिक्षक,रायगड/पुणे. 

उप सचिव [ पारवहन-२ 1, गुह 'विमाग, 


